सन २०२१-२२ मध्ये “तौक्ते” चक्रीवादळ व इतर 
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तींच्या 
वारसांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 
आर्थिक मदत देण्याबाबत ...... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१३३/म-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० मे, २०२१ 


वाचा :- १ शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएलएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, 
दि.३०.०१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, 
दि.१३.०५.२०१५ 
3) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-६/कोव्हीड-आ.व्य./विजयवल़भ 
रुग्णालय/कावि-२०२१, दि.२७.०४.२०२१ 
४) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.कार्या-२/आव्यप्र/तौक्‍्ते चक्रीवादळ/२०२१, 
दि.१९.०५.२०२१ 
५) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र. मह-३/नै.आ./कावी/२९७/२०२१, दि.१८.०५.२०२१ 
६) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२१/महसूल/ने.आ./पाटं/सीआर, 
दि.०६.०५.२०२१ 
७) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. सी/कार्या-७ड/कोरोना निधी/कावि/२०२१, 
दि.२९.०४.२०२१ 
८) जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे पत्र क्र, मशा/टंचाई-१/२०२१/७/४९/५४२, 
दि.१८.०५.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये 
बाधित होणाऱ्या व्यक्‍तींना मदत देण्याकरिता केंद्र शासन/राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीची (State Disaster Response Fund : SDRF) स्थापना करण्यात आली आहे. 
मदतीच्या अनुज्ञेयतेसाठी नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रकारामध्ये वेळोवेळी अन्य नैसर्गिक आपत्तींचा अंतर्भाव 
केलेला आहे. सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये व “तौक्ते 
चक्रीवादळामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्याचे 
प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.३ ते ८ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीमधून आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील विविध ठिकाणी घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये मृत झालेल्या 
व्यक्तींच्या वारसदारांना, जखमींना तसेच सानुग्रह अनुदानासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार आर्थिक मदत देण्याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी यांना खालील तक्त्यात नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१३३/म-३, 


केल्यानुसार एकूण रू.२,९६,३३,०००/- (रूपये दोन कोटी शहान्नव लक्ष तेहत्तीस हजार फक्त) एवढी 
रक्‍कम वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभागीय आयुक्‍त जिल्हा वितरीत करावयाची रक्‍कम (रु.लाखात) 
| | . विभागीय आयुक्‍त, कोकण मुंबई उपनगर १६.२० 
मुबई शहर ४.०० 
ठाणे १२.०० 
पालघर ७२.०० 
रायगड १६.०० 
रत्नागिरी ८.०० 
सिंधुदूर्ग ८.०० 
एकूण कोकण विभाग १३६.२० 
२. ।विभागीय आयुक्त, नाशिक जळगाव १६.०० 
एकूण नाशिक विभाग १६.०० 
३. ।विभागीय आयुक्त, पुणे पुणे १६.०० 
सातारा २०.०० 
सांगली ८.०० 
सोलापूर ०.१३ 
एकूण पुणे विभाग ४४.१३ 
. विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद औरंगाबाद १२.०० 
जालना १६.०० 
परभणी १२.०० 
हिंगोली १२.०० 
नांदेड १६.०० 
बीड १६.०० 
लातूर ८.०० 
उस्मानाबाद ८.०० 
एकूण औरंगाबाद विभाग १००.०० 
2. मृत व्यक्तिच्या वारसदारांना व जखमी व्यक्‍तींना अदा करावयाची रक्‍कम विभागीय 


आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी म-११ 
यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीवर वितरीत करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१३३/म-३, 


३. याबाबतचा खर्च, “मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष-२२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवाराणासाठी सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१)(०१) रोख भत्ता, मृत व्यक्तींच्या कुटूंबियांना सहाय्य व 
जखमींना मदत, ३१ सहायक अनुदाने (अनिवार्य) (वेतनेत्तर) (२२४५ ०१५५) या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सरदर प्रकरणी खर्चाचे पत्रक विहित कालमर्यादेत न चुकता महसूल व वन विभागास प्राप्त 
होईल याची संबंधित विभागीय आयुक्‍त तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच प्रचलित 
नियमानुसार मदतीचे वाटप करण्यात यावे. 

षु. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर मदतीची रक्‍कम विनाविलंब 
वितरीत करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही यांची 
दक्षता घ्यावी. अनुदान वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
याबाबतचा खर्चाचा मेळ महाळेखापाल यांनी नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा. 

६. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९८/व्यय-९/२०२१, 
दि.२०.०५.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०५२०१५५१३३६८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
UDAY GANPAT 


GAWAS 


(उदय गवस) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद 
२) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर,मुंबई शहर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, जळगाव, 
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, 
उस्मानाबाद 
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
8) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 
६) संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 
७) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, जळगाव, पुणे, सातारा, 
सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद 
९) निवडनस्ती (म-३ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


